मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व 
राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या कार्यालयासाठी स्थायी 
अग्नीमाची रक्‍कम रु.५०००/- करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमसीटी-२०१८/प्र.क्र.५९/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमसीटी ०१९९/१३/सीआर-२३/परिवहन-५, 
दिनांक २२.११.२०००. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.मआख-२०११/प्र.क्र.१९/२०११/विनियम, 
दिनांक ०८.०५.२०१४. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
४) प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण,मुंबई यांचे क्र.मोअदान्या/आस्था/ 
१००६/२०१७, दिनांक ३०.११.२०१७. 
प्रस्तावना :- 
प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण,मुंबई व राज्य परिवहन अपील 
न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र.एमसीटी-०१९९/१३/प्र.क्र.२३/परि-५, दिनांक २२.११.२००० अन्वये स्थायी अग्नीमाची रक्‍कम 
रु.७००/- प्रतिमाह मंजूर करण्यात आलेली आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेली महागाई लक्षात 
घेता सदरच्या रक्कमेत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा.अध्यक्ष तथा विभाग प्रमुख, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य 
परिवहन अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी स्थायी अग्रीमाची 
रक्‍कम रु.५०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) प्रतिमाह करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदर आदेशा हा झासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


2. सदर आदेशा, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दिनांक १७.०४.२०१५ मध्ये उधृत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ मधील भाग 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अनुक्रमांक १२, नियम क्रमांक ५६ अनुसार प्रशासकीय विभागास 
असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१८/प्र.क्र.५९/परि-५ 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0१/99॥॥9.90९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४१८१६५८३८३५२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Kranti 8. Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


7 Fy Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
fa Nn | व a | 2.5.4.20=ff976 1 db 1faa1460e27b4ede45ea068647 12 
590bd05d7ff12b360f63975c0187, cn=Kranti B. Patil 
Date: 2018.04.18 16:59:35 +05'30' 


(क्रांती पाटील) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 


. प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण,मुंबई व राज्य परिवहन 
अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवड नस्ती, परिवहन-५ 


Cc Av A  -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


